विद्युत कार्यालयांच्या संचालन व प्रशासनासाठी असलेल्या 
मुख्य लेखाश्ीर्ष ४८०१ (कार्यक्रम) अंतर्गत असलेल्या 
उपशीर्षा ऐवजी २८०१ (कार्यक्रम) अंतर्गत नवीन उपशीर्षास 
मंजूरीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. बजेट २०१८/प्र.क्र.१५६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९.०२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे कार्यालय व त्या कार्यालयातंर्गत कार्यरत 
असलेली कार्यकारी अभियंता, नर्मदा पथक, मुंबई व कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी पथक, 
मुंबई, अधीक्षक अभियंता, तापी - गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक, कळवा, ठाणे आणि अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) 
संकल्प चित्र मंडळ, पुणे या विद्युत कार्यालयांची संचालन व प्रशासनासाठी असलेले मुख्य लेखाशीर्ष 
४८०१ (कार्यक्रम) अंतर्गत SUH Vast २८०१ (कार्यक्रम) अंतर्गत नवीन उपशीर्षास मंजूरीबाबतची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे कार्यालय व कार्यालयातंर्गत कार्यरत 
असलेली कार्यकारी अभियंता, नर्मदा पथक, मुंबई व कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी पथक, 
मुंबई, अधीक्षक अभियंता, तापी - गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक, कळवा, ठाणे आणि अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) 
संकल्प चित्र मंडळ, पुणे या विद्युत कार्यालयांच्या संचालन व प्रशासनासाठी मागणी क्र. आय-३, 
प्रधानशीर्ष २८०१ अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्ष २८०१ (कार्यक्रम) या ळेखाशिर्षाखाली नवीन उपशीर्ष उपलब्ध 
करुन देणेकरिता महालेखाकार कार्यालय, नागपूर यांनी त्यांच्या दि.०८.०७.२०२१ च्या अनौपचारीक 
संदर्भान्वये मान्यता दिलेली आहे. नवीन लेखाशीर्षाचा तप्ीलळ खालीलप्रमाणे आहे:- 


मागणी क्रमांक आय-३, 

२८०१, वीज 

०१, जलविद्युत निर्मिती 

००१, संचालन व प्रशासन 

(१८) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 


(१८) (09) पंप बसविलेली घाटघर VSR योजना (कार्यक्रम) 
(२८०१ ५७२१) 
(१८)(०२) सरदार सरोवर प्रकल्प (कार्यक्रम) (२८०१ ५७३२) 


(१८)(०३) कुंभे जलविद्युत प्रकल्प (कार्यक्रम) (२८०१ ५७४१) 


(१९) अधीक्षक अभियंता, तापी - गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, घाटघर 


Demand no 1-3 

2801, Capital Outlay on Power Project, 

01- Hydel generation 

001, Direction and Administration 

(18) Chief Engineer (Electrical), Hydro Project, 
Mumbai 

(18)(01), Ghatghar Pumped Storage Scheme 
(Programme) (2801 5721) 

(18)(02), Sardar Sarovar Project (Programme) 
(2801 5732) 

(18)(03), Kumbhe Hydro Electric Project 
(Programme) (2801 5741) 


(19) Superintending Engineer, Tapi-Godavari 
Hydro & Lift Irrigation Circle, Jalgoan 
Executive Engineer, Ghatghar Hydel No.3, 
Kalva, Thane 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट २०१८/प्र.क्र.१५६/जवि 


जलविद्युत विभाग क्र.३, कळवा, ठाणे (19)(01) Kal Hydro Electric Project 
(Programme) (2801 5759) 
(98)(09) काळ जलविद्युत प्रकल्प (कार्यक्रम) (२८०१ ५७५९) (20) Superintending Engineer, Koyna (E&M) 
Design Circle, Pune. 
(20) अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (20)(01) Koyna Dam Foot Power House (Left 
Bank) (Programme) (2801 5768) 
(20)(09) कोयना धरण पायथा वीज गृह (डावा तट) (कार्यक्रम) 


(२८०१ ५७६८) 


२. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय, नागपूर यांच्याशी विचारविनियम करून त्यांच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.॥/७.॥/(0१-०५/२४६, दि.०८.०७.२०२१, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.०१/अर्थ-१०, दि.२७.०१.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७0५/.॥8॥/99॥॥9.90९.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०२०९१५२७४१४०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
0000000000 


2.5.4.20=970a1595c1174195bb66e7d7e8265281 18408f913b 
99e85fc47d3c5d3d5366d 


serialNumber=6f5fd 13e25293 1098539336e1 e4b5. 5e7f01 
Nn a mM a [| f9c3feabd54fbd95fac86e1 8f, cn=Amruta Ajit Inamdar 


Date: 2022.02.09 15:31:03 +05'30' 


(अ. अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (जलसंपदा)/ मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १ व २ मुंबई/नागपूर. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२.मु.अ.(जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

१५.अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 

१६.अधीक्षक अभियंता, तापी-गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट २०१८/प्र.क्र.१५६/जवि 
१७.कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभाग क्र.३, कळवा, ठाणे 
१८. कार्यासन अधिकारी, (का.१४३३/१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१९.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थ-१०/व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
२०.कार्यासन अधिकारी (अर्थ-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


